अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण 
संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक 
२८/०२/२०१९ कालावधी करीता मुदतवाढ.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत-०४१८/प्र.क्र. २१५/२०१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत-०४१८/प्र.क्र. २१५/२०१८/मोप्र-१, 
दि. ०५/०४/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
भां/आ.७(६)/४०९१, दि. ०९/१०/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण 


संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील सोबतच्या विवरण पत्रात (विवरणपत्र अ 


नमुना) नमूद केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५० पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 


दिनांक २८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५ , मुख्य लेखाशिर्ष 


४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण ,००१ संचालन व 


प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (02) अधीक्षक अभियंता,ठाणे पाटबंधारे विभाग, ठाणे सांकेतांक 


क्रमांक (४७०१६५५१)”या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २१५/२०१८/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२३१४४९०४०७२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a Digitally signed by Vijendra Prabhakar 
Palwankar 
Vij 8 n d ra P rab h akar DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Palwan kar Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.23 14:54:06 +05'30' 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
विवरणपत्र: अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

६. कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, कोंकण प्रदेश, नवी मुंबई 
७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
ह 
र 


. अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २१५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, मुदत ०४१८/प्र.क्र. २१५/२०१८/मोप्र-१, दिनांक: २३/१०/२०१८ 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोंकण संकल्पचित्र 
विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई या विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी : दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत. 


अ.क्र पदनाम एकूण का.अ., सं.चि.वि., एकूण पदे 
कोकण भवन, नवी 
मुंबई. 
1१ कार्यकारी अभियंता 1 १ | Pd 
उप.विभागीय अभियंता षु षु 
3 शाखा अभियंता/सहा. अभि. श्रेणी-२ २५ २५ 
कनिष्ठ अभियंता 
४ प्रथम लिपिक PF 1१ 
षु वरीष्ठ लिपिक १ a गी. | 
& कनिष्ठ लिपिक २ २ 
टंकलेखक २ २ 
é आरेखक श्रेणी-१ १ a ae 
९ आरेखक श्रेणी-३ षु षु 
oa ० वाहन चालक a ae 1 १ 
i ae | q rots 4 षु 
१२ चौकीदार 1 १ | 1 a 
एकूण Yo ५० 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar 


ij Palwankar 
Vije nd ra 7 rab h akar DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


P a lwa n kar Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2018.10.23 14:54:24 +05'30' 


(वि. प्र पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


